अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) 
अधिनियम १९८९,(सुधारीत अधिनियम, २०१५ व 
त्याखाळील नियम १९९५ (सुधारीत नियम, २०१६) अंतर्गत 
डॉ. श्री. सुरेंद्रकुमार बागडे, महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई 
विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, मुंबई यांची समन्वय 
अधिकारी (नोडल ऑफिसर) म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. युटीए-२०२० /प्र.क्र.१८३/सामासु 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १ मार्च, २०२१. 


वाचा: 


१) शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण-२००२/प्र.क्र. २३०/मावक-२, दिनांक ४ जुले, २००३ 

२) शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण-२००२/प्र.क्र. २३०/मावक-२, दिनांक १३ ऑगस्ट, २००३ 

३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशोष सहाय्य विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण-२००२/प्र.क्र. २३०/मावक-२, दिनांक २९ ऑक्टोबर, २००३ 

४) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक युटीए-२०१०/ 
प्र.क्र. १८२/सुधार-१, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१०. 

५) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक युटीए-२०१०/ 
प्र.क्र. १८२/सुधार-१, दिनांक २७ जानेवारी, २०११. 

६) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक युटीए-२०१०/ 
प्र.क्र. १८२/ सुधार-१, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१३. 

७) झासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक युटीए-२०१०/प्र.क्र. १८२/ 
सामासु, दिनांक २३ एप्रिल, २०१३. 

८) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक युटीए-२०१६/प्र.क्र. ३१०/ 
सामासु, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१६. 

९) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक युटीए-२०१६/प्र.क्र. ३१०/ 
सामासु, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना : 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवर होणा-या अत्याचारास आळा बसण्याकरीता केंद्र शासनाने 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ (सुधारीत अधिनियम, २०१५ ) 
पारीत केला असून त्या अंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नियम १९९५ 
(सुधारीत नियम, २०१६ ) तयार करण्यात आले आहेत. सदरहू नियमातील नियम क्र. ९(१) नुसार उक्त 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः युटीए-२०२० /प्र.क्र.१८३/सामासु 


कायद्यांची अंमळबजावणी करणा-या अधिका-यांच्या कामामध्ये समन्वय राखण्यासाठी राज्य स्तरावर समन्वय 
अधिकारी (नोडल ऑफिसर) म्हणून संदर्भ क्रमांक ९ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. इ४याम तागडे,प्रधान सचिव 
अल्पसंख्याक विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची नेमणूक करण्यात आली होती. सद्यस्थितीत, श्री. FAA तागडे, हे 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव असल्यामुळे त्यांच्याऐवजी अन्य समन्वय अधिकारी 
(नोडळ ऑफीसर) यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नियम १९९५ च्या (सुधारीत अधिनियम, 
२०१६) नियम ९(१) नुसार संदर्भ क्र. ९ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. श्याम तागडे,प्रधान सचिव सामाजिक न्याय 
व विशेष सहाय्य विभाग यांची अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ व 
त्याखालील नियम १९९५ (सुधारीत अधिनियम, २०१६ ) अंतर्गत समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात 
आली होती. तथापि श्री.श्याम तागडे, प्रधान सचिव हे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव झाल्यामुळे 
त्यांच्याऐवजी डॉ. श्री. सुरेंद्रकुमार बागडे, महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, 
मुंबई यांची अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ व त्याखालील नियम 
१९९५ (सुधारीत नियम, २०१६) तयार करण्यात आले आहेत. सदरहू नियमातील नियम क्र. ९(१) नुसार उक्त 
कायद्यांची अंमलबजावणी करणा-या अधिका-यांच्या कामामध्ये समन्वय राखण्यासाठी राज्य स्तरावर समन्वय 
अधिकारी (नोडल ऑफिसर) म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. 


२. समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफीसर) दर तीन महिन्यानंतर खालील बाबींचा आढावा घेतील. 
१. या नियमांतर्गत नियम ४ मधील उपनियम (२) आणि (४), नियम ६ व नियम ८ मधील 0९) 
अंतर्गत राज्य शासनास प्राप्त होणारे अहवाल. 
२. या अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांची सद्यस्थिती. 
३. अत्याचार प्रवण क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत स्थिती. 
४. अत्याचार पिडीत व्यक्‍तींना अर्थसहाय्य त्वरीत देण्याबाबत उपाययोजना करणे. 
५. अत्याचार पिडीत व्यक्तीं किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍तींना रेशन, 
कपडे, निवारा, कायदेविषयक सल्ला, प्रवास खर्च, दैनिक भत्ता आणि वाहनांची व्यवस्था करणे. 
६. अशासकीय संस्था, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संरक्षण कक्ष, विविध समित्या व 
कायद्याअंतर्गत इतर तरतूदी अंमलात आणणारे सर्व अधिकारी यांच्या कार्याचा आढावा. 
७. सुधारीत अधिनियमांच्या “प्रकरण चार - अमध्ये नमूद पिडीत व साक्षीदाराचा अधिकाराच्या 
अमंलबजावणीचा आढावा 


३. समन्वय अधिकारी (नोडळ ऑफीसर) आपला अहवाल सचिव / प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विठोष 
सहाय्य विभाग यांना दर तीन महिन्यांनी सादर करतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः युटीए-२०२० /प्र.क्र.१८३/सामासु 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२१२०५२८२०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ढ Digitally signe | १ 
Shyam Arjunrao 1५८०५ cso ter 
Tagade icant cesem ses oe 


(शयाम तागडे) 
प्रधान सचिव,महाराष्ट्र शासन 


-O 


मा. राज्यपाल यांचे Gad, AAAI, Aa. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अ.मु.स./ प्रधान सचिव/ सचिव 
श्री. ऱ१याम तागडे, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
डॉ. श्री. सुरेंद्र कुमार बागडे, महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, 
मुंबई 
१०) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क व संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१४)सर्व विभागीय आयुक्त, 
१५) सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी 
१६)सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१७) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


CO OS 2. SOE Oe टी टे 


aon 


१८) सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 

१९) सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 

२०) सर्व समाजकल्याण अधिकारी, गट-अ, जिल्हा परिषद 
२१) निवड नस्ती, सामासु. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


